Reg. No . NP CITY/ 236/ 2015- 17 
Published on 14th July, 2016. 


ARRA 


PAALAR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ , अंक २६] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७- १३ , २०१६ / आषाढ १६- २२ , शके १९३८ [ पृष्ठे १० , किंमत : रुपये ८. ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


| चा 


रण्य 


व 


( भाग चार -ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १२० . 

नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक २७ जून , २०१६ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक टीपीएस- २०१४ - ४४ - प्र . क्र . १३९ - २०१४ - नवि ३० . 


ज्याअर्थी, संचालक , नगर रचना महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेनिर्णय क्र . वि . यो . शेगाव ( सु )-टिपीव्ही- ६- २७५५, दिनांक २४ एप्रिल , १९९४ अन्वये 


शेगाव विकास आराखड्याला ( सु) अंतिम मंजूरी दिली असून , दिनांक १ ऑगस्ट , १९९४ पासून अंमलात आलेली आहे. ( यापुढे उक्त विकास आराखडा 
असे संबोधले आहे); 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास आराखड्यामध्ये मौजे शेगाव , नझूल शिट नं . २१ ए, प्लॉट नं . १२ मधील २४२६.५० चौ . मी . क्षेत्रापैकी भागशः 
क्षेत्र सार्वजनिक/निम - सार्वजनिक विभागात आणि भागशः क्षेत्र आरक्षण क्र . ३८ दुकान केंद्र या आरक्षणासाठी प्रस्तावित आहे (यापुढे “ उक्त जमीन " असे 


संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, शेगाव नगर परिषदेने , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७( १ ) मध्ये दिलेली वैधानिक पध्दती 
अनुसरून ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे), दिनांक ३० - ६ - २०१० रोजी सर्वसाधारण ठराव क्र २ अन्वये उक्त विकास आराखड्यातील 
उक्त जमीन “ दुकान संकुल ,पार्कीग व भक्त निवास ” या वापराकरिता वाणिज्य विभागात समाविष्ट करण्याबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव ( यापुढे “ उक्त 
फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) शासनाच्या मंजूरीसाठी सादर केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त जमिनीवरील 
फक्त सार्वजनिक /निम- सार्वजनिक विभागावरील प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


अ - एक- अ- १ -( १३७९ ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ७-१३, २०१६/ आषाढ १६-२२ , शके १९३८ 


त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोट - कलम ( २) अन्वये व या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून उक्त विकास 
आराखड्यातील फक्त सार्वजनिक /निम- सार्वजनिक विभागातील जमिनीपुरता उक्त फेरबदल प्रस्तावास शासन मंजूरी देत आहे आणि त्यासाठी उपरोक्त 
दिनांक २४ एप्रिल , १९९४ ची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे ; 
विकास योजना मंजूरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सुचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 

नोंद 


“ शेगाव विकास योजना ल शिट नं . २१ए, प्लॉट नं . १२ मधील २४२६. ५० चौ . मी . क्षेत्रापैकी , आ . क्र . ३८ दुक 
सार्वजनिक /निम - सार्वजनिक विभागातील क्षेत्र सदर विभागातून वगळून “ दुकान संकुल , पार्कीग व भक्त निवास ” या वापराकरिता वाणिज्य विभागामध्ये 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. " 

उक्त फेरबदल दर्शविणा - या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी , शेगाव नगर परिषद , जि . बुलढाणा यांच्या कार्यालयात , कार्यालयीन वेळेमध्ये 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे. 


सदर अधिसूचनेची प्रत शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील , 
अवर सचिव , 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १२१ . 


Urban Development Department, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 27th June, 2016 . 


MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT , 1966. 


No . TPS - 2014- 44- CR- 139 - 2014 - UD - 30 . 


Whereas , the Director of Town Planning Maharashtra State , Pune has given a final 
sanction to the Shegaon Development Plan (Revised ) vide Order No . DS - Shegaon - TPV 6 
2755 , dated 24th April, 1994 ( hereinafter referred to as the said Development Plan) and 
has come into force with effect from the dated 1st August , 1994 ; 

And whereas, in the said Development Plan of Shegaon land bearing Nazul Sheet No . 
21- A , Plot No . 12 , admeasuring 2426 . 50 sq . mt. is partly included in Public and Semi-Public 
Zone and partly included in Site No. 38 - Shopping Centre . (hereinafter referred to as the 
“said land ") 

And whereas , as per the provisions of Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ), 
the Municipal Council , Shegaon vide its General Body Resolution dated 30th June 2010 has 
resolved to make modification in the sanctioned Development Plan of Shegaon so as to 
include the said land in Commercial Zone for " Shopping Centre , Parking and Piligrimage 
Centre” (hereinafter referred to as " the said Modification ” ); 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of 
Town Planning, Maharashtra State , the Government is of the opinion that the said modifi 
cation should be sanctioned for the Public and Semi- Public Zone only ; 

Now therefore , in exercise of powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 37 of the 
said Act , the Government of Maharashtra hereby sanction the proposed modification to the 
said Development Plan for the Public Semi- Public Zone only and for the purpose amends 
the above said Notification dated 24th April 1994 as follows : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ७-१३ , २०१६ / आषाढ १६-२२ , शके १९३८ 


३ 


In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said 
Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry . 

ENTRY 
" Out of the land bearing Nazul sheet No . 21A , Plot No. 12 admeasuring 2426 .50 sq . mt. 
the land earmarked as PublicSemi- Public Zone is deleted from the said zone and included 
in Commercial Zone for " Shopping Centre , Parking & Piligrimage Residence ” retaining the 
Reservation No. 38 -Shopping Centre as it is .” 

A copy of the part plan showing the aforesaid modification is available in the office of 
the Chief Officer , Shegaon Municipal Council during office hours on all working days for 
inspection of public for a period of one month . 
This Notification shall also be available on the Government website www .maharashtra .gov .in 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


M . M . PATIL, 
Under Secretary . 


० 


/ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १२२ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
क्रमांक कक्ष- २१-जिपपंसनि - कावि - ४५७- २०१६. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम ९(१)( ब) व ( २)( ब) अन्वयेजिल्हा परिषद अंतर्गत पंचायत 
समित्यांचे सभापतींचे नाव , पक्ष व डाकेचा संपूर्ण पत्ता राजपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत तरतूद आहे . 


__ त्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम ९( १ )(ब ) व ९( २ )(ब ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , राहुल द्विवेदी ( भाप्रसे ) जिल्हाधिकारी , वाशिम याद्वारे दिनांक २७ - ६- २०१६ रोजी संपन्न झालेल्या वाशिम जिल्ह्यातील 
पंचायत समितीच्या विशेष सभेत पुढील दिनांक २६ डिसेंबर , २०१८ या अडीच वर्षाच्या कालावधीकरीता निवडून आलेले सभापतींचे नाव व ते ज्या 
पंचायत समितीवर निवडून आले त्या पंचायत समितीचे नांव अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे आहेत . 


अ . क्र . 


अनुसूची 
निवडून आलेल्या सभापतीचेनाव , 

आरक्षण व पक्ष 


डाकेचा संपूर्ण पत्ता 


ज्या पंचायत समितीवर निवडून 
आले त्या पंचायत समितीचे नांव 

( २ ) 
पंचायत समिती , वाशिम 


( ३ ) 


मु . पो . सावरगाव जिरे , ता . जि . वाशिम 


wo 


पंचायत समिती , मालेगांव 


मु . पो . हनवतखेडा , ता . मालेगाव , जि . वाशिम 


पंचायत समिती , रिसोड 


मु . पो . केनवड , ता . रिसोड, जि . वाशिम 


श्री . गजानन महादू भोने 
( सर्वसाधारण ) ( भाराकाँ) 
सौ . मंगलाबाई गोपीचंद गवई 
( अ . जा .) ( भाजप ) 

श्री . प्रशांत जनार्धन खराटे 
( नामाप्र ) ( भाजप ) 

सौ . निलीमाताई गणेश देशमुख 
( स . सा . महिला ) ( भाजप ) 
सौ . वर्षाताई नितीन नेमाने 
( नामाप्र महिला) ( भाराकाँ ) 
सौ . धनश्री अभय राठोड 
( स. सा . महिला) ( भाराकाँ) 


पंचायत समिती , मंगरूळपीर 


मु . पो . कवठळ , ता . मंगरूळपीर , जि . वाशिम 


० 


पंचायत समिती, कारंजा 


मु . पो . धामणीखडी, ता . कारंजा , जि . वाशिम 


पंचायत समिती, मानोरा 


मु . पो . वाईगौळ , ता . मानोरा, जि . वाशिम 


ज 


वाशीम : 
दिनांक २९ जून २०१६ . 


राहुल द्विवेदी ( भा . प्र. से .), 
जिल्हाधिकारी , 

वाशिम . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ७-१३ , २०१६/ आषाढ १६ -२२ , शके १९३८ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १२३ . 

__ जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
वाचा : श्री . आर . एन . मदारे , निवडणूक निर्णय अधिकारी , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, वरूड तथा सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , वरूड 
याचा अहवाल सनिव-नियमन-प्रति - १२२६-२०१६, दिनांक १४- ६- २०१६ . 


तदा 


क्रमांक जिऊनिअम -पणन- १- कृउबास वरूड ९८६१- २०१६. 

ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती , वरुडच्या संचालक मंडळाची निवडणूक दिनांक २० -३-२०१६ रोजी झालेली आहे . महाराष्ट्र कृषी 
उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १३(१) अन्वये कृषी पणन व प्रक्रिया मतदार संघातून निवडून आलेला एक 
प्रतिनिधी बाजार समितीवर पाठविण्याची पणन कायद्यामध्ये तरतूद आहे . 

ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियम ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४( ४ ) अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये मी , गौतम वालदे, 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , अमरावती याद्वारे कृषि उत्पन्न बाजार समिती, वरुड वर पाठवावयाच्या खालील प्रतिनिधीची नावे ( ते ज्या मतदार 
संघातून प्रतिनिधित्व करीत आहेत ) खालीलप्रमाणे प्रसिध्द करीत आहे . 

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, अचलपूर वर पाठवावयाचे प्राधिकृत प्रतिनिधी 
अ . क्र . कलम प्रतिनिधीचे नाव मतदार संघ 

प्राधिकृत संस्थेचे नाव 
१ कलम १३( १ )( क ) श्री . अनिल भाऊरावजी वानखडे, कृषि पणन व दि . सातपुडा शेतकरी सहकारी जिनिंग व 
मु . बहादा, पो . इसंब्री, ता . वरुड, प्रक्रिया 

प्रेसिंग सहकारी संस्था , 
जि . अमरावती . 

लि . वरुड , र . नं . १०२ . 


टिप :- वरील प्राधिकृत प्रतिनिधी यांनी दिलेल्या राजीनामा , मृत्युमुळे किंवा सदस्य म्हणून काढून टाकल्याने किंवा एखाद्या सदस्य काम करण्यास 
असमर्थ असल्यास किंवा अपात्र घोषित केल्यामुळे सदर प्रतिनिधीचेवरील प्रतिनिधीत्व कमी करणेबाबत या कार्यालयास कळविण्याची जबाबदारी संबंधीत 
संस्थेची राहील . 


अमरावती : 
दिनांक २१ जून २०१६. 


गौतम वालदे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अमरावती . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १२४ . 


वाचा :( १ ) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती , मानोरा यांचा मासीक सर्वसाधारण ठराव दिनांक ३० - ४ - २०१६ . 


( २) गट विकास अधिकारी , पंचायत समिती, मानोरा , ता . मानोरा, जि . वाशिम यांचे कार्या. पत्र जाक्र - १०९९ - २०१६ , 

दिनांक १७- ५- २०१६ . 


क्रमांक पणन - स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रतिनिधी- अधिसूचना-६१८७-२०१६. 


ज्याअथी, वाचा क्र . ( १) नुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती , मानोरा , जि . वाशिम चे संचालक , मंडळावर प्रतिनिधी म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्था 
पंचायत समिती मानोरा, ता . मानोरा , जि . वाशिम चे वतीने पंचायत समिती सदस्या , सौ . जयमालाताई गणेश पाटील , यांचे नाव निर्देशीत करणेबाबत 
दिनांक ३० - ४ - २०१६ रोजीचे सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्र . ९ नुसार पारीत करण्यात आला आहे व सदरचे ठरावानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याची 
विनंती संदर्भ पत्र क्र . (२) नुसार केली आहे . 


___ आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ), १९६३ चे कलम १३ ( १)( इ) च्या तरतुदी नुसार प्रत्येक बाजार 
समितीवर बाजार क्षेत्रात असलेल्या स्थानीक स्वराज्य संस्थांमधून (पंचायत समिती) चा एक प्रतिनिधी हा संचालक म्हणून राहील अशी तरतूद आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ७- १३ , २०१६/ आषाढ १६- २२ , शके १९३८ 


५ 


त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन), १९६३ चे कलम (१ )( इ) नुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती मानोरा , 
ता . मानोरा , जि . वाशिम च्या संचालक पदी स्थानिक स्वराज्य संस्था (पंचायत समिती ) मधून सौ . जयमालाताई गणेश पाटील, पंचायत समिती सदस्या , 
पंचायत समिती , मानोरा , ता . मानोरा, जि . वाशिम यांचे नाव गटविकास अधिकारी पंचायत समिती , मानोरा , जि . वाशिम यांचे उपरोक्त वाचा क्र . ( १ ) चा 
ठराव व वाचा क्र . (२) चे पत्रानुसार जाहीर करण्यात येत आहे. 


वाशिम : 
दिनांक १४ जून २०१६ . 


( अवाच्य ), 
जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , वाशिम . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १२५ . 


अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 


शुध्दीपत्र 


क्रमांक नपमु - मुअ- बांवि- ६९४- २०१६ . 


या नगर परिषदेच्या आस्थापनेवरील अधिसूचना क्रमांक नपमु -मुअ-बांवि- २९६- २०१६ , दिनांक ३ जून २०१६ जी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग 
एक - अ , अमरावती विभागीय पुरवणी , दिनांक जून ९ -१५ , २०१६/ ज्येष्ठ १९ -२५ , शके १९३८ (दिनांक १६ जून २०१६ ) ला पान ९ - १० , अनुक्रमांक 
११२ वर प्रसिध्द झालेली आहे . 


१६ जी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग 


सदर प्रसिध्दीमध्ये नझूल भूखंड क्रमांक १२७/ २ दर्शविण्यात आलेला आहे . त्याऐवजी नझूल भूखंड क्रमांक १२७/ १ असे वाचावे, उर्वरित 
अधिसूचनेत कोणतीही दुरुस्ती नाही . 


मुर्तिजापूर : 
दिनांक २ जुलै २०१६ . 


( अवाच्य ) , 

अध्यक्ष 
नगर परिषद , मुर्तिजापूर . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १२६ . 


BY PRESIDENT MUNICIPAL COUNCIL 


CORRIGENDUM 


No . MCM- CO -CD - 694- 2016 . 

Municipal Council Murtizapurs notification No . MCM -CO - CD - 296 - 2016 , dated 3rd June 
2016 under Section 37 ( 1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 which 
was published in the Maharashtra Government Gazette Part -I- A , Amravati Divisional Supple 
ment, dated 16th June 2016 on page 10 at Sr . No . 113. 

In the said publication Nazul Plot No. 127 / 2 was published . The correct Nazul Plot No . 
read as 127 / 1 instead of 127 / 2 . Rest of the notification read as it is . 


Murtizapur : 
The 2nd July , 2016 . 


(Illegible) , 
Municipal Council , 

Murtizapur. 


अ- एक- अ- २ (१३७९). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ७- १३ , २०१६ / आषाढ १६- २२ , शके १९३८ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्याच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकाना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


बुधवार , मे १८ , २०१६/ वैशाख २८ , शके १९३८ 


भाग १ - अ ( असा.) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २९ . 


प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


प्रशास 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 


क्रमांक प्रासंनप्र - अका- कावि - १८५- २०१६ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम -९ ( २) मधील तरतुदीस अनुसरुन सन २०११ च्या 
जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेवून ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह) सोबतच्या तक्यात 
यवतमाळ जिल्ह्यातील प्रत्येक नगर परिषद क्षेत्रासाठी एकूण निवडून येणा- या सदस्यांची संख्या तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 


त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या सदस्य संख्येसह ) 
आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे. 


दारव्हा नगर परिषदमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी पहिल्यांदाच एक पद राखीव येत असल्यामुळे मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेदिनांक १० 
जुलै, २००९ चे आदेशान्वये सोडतीने हे पद महिलेसाठी राखीव ठरल्यास सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांची राखीव संख्या ६ ऐवजी ५ एवढी होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ७-१३ , २०१६/ आषाढ १६-२२ , शके १९३८ 


या आदेशान्वये खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या नगर परिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात याव्यात . 


तक्ता 


रकाना (५) पैकी स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी 


वर्ग 


नगरपरिषदेचे नाव व सन २०११ चे एकूण स्त्रियां - राखून ठेवावयाच्या सदस्यांची संख्या 

जनगणनेनुसार सदस्य साठी 

लोकसंख्या संख्या राखीव 
( १ ) (२) ( ३) (४ ) 


( ६ ) 


م 


o 


यवतमाळ- अ वर्ग 
वणी- ब वर्ग 
पुसद -ब वर्ग 
उमरखेड - ब वर्ग 
दिग्रस- ब वर्ग 
दारव्हा- क वर्ग 
आर्णी- क वर्ग 


ه 


२४८९३९ 
५८८४० 
७३०४६ 
४७४५८ 
४४७६७ 
३४०९४ 
३१५९७ 


५६ 
२६ 
२९ 
२४ 
२३ 
२० 
१९ 


अनूसुचित अनूसुचित ना. मा .प्र . सर्व अनूसुचित अनूसुचित ना. मा.प्र . सर्व 
जातीसाठी जमातीसाद साठी साधारण जातीसाठी जमातीसाठी साठी साधारण 
९ ४ १५ २८ ५ २ ८ १३ 
३ २ ७ १४ २ १ ४ ६ 
४ १ ८ १६ २ . . ४ ९ 
३ १ ६ १४ २ १ ३ ६ 
२ २ ६ १३ १ १ ३ ७ 
२ १ ५ १२ १ . . ३ ६ 
२ ३ ५ ९ १ २ ३ ४ 


२८ 
१३ 
१५ 
१२ 
१२ 
१० 
१० 


oowwooo 


نہ 


० 


نہ 


نہ 


घांटजी- क वर्ग 


२१२९३ 


نہ 


० 


अमरावती : 
दिनांक १३ मे २०१६ . 


ज्ञा . स . राजुरकर , 
प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन 
तथा विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , 

अमरावती. 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३० . 


BY REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION AND DIVISIONAL COMMISSIONER 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIP ACT , 1965 


ORDER 


No . RDMA- AK- 185 - 2016. 

Under Section 9 (2 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial 
Township Act, 1965 taking in to consideration population figures of Census of India 2011 (including the 
Population of Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens), the number of 
elected councillors in respect of each Municipal Council Area in Yavatmal District is fixed as mentioned 
in the following table . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ७-१३, २०१६/ आषाढ १६-२२ , शके १९३८ 


Similarly , the number of seats to be reserved for women ( including the seats belonging to 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens) and the number of seats to be 
reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens are also fixed as 
mentioned in the table . 


The seat for Scheduled Tribe in Darwha Municipal Council is reserved for the first time, therefore 
as per order of Hon . State Election Commission , Mumbai, Dated 10th July 2009, if , the reserved seat for 
Scheduled Tribe is decided for women by lot, then the number of seats of ladies of open category will 
decrease from 6 to 5 . 


The General Election of the follwoing Municipal Council should be held as per this Order . 


TABLE 
Total No . of seats reserved 


Name of the 

Municipal 
Council and 


Out of Col. No. 5 seats 
reserved for women 


Total Total Seats 
Popula - No. of reser 
tion as elected ved for 
census Coun - women 
2011 cillors 
(2) (3) (4) 


class 


(1) 


(5 ) 


(6 ) 


S .C . 


S. T. B . C .C . General 


S . C . 


S . T. B . C .C . General 


Yavatmal -A 
Wani- B 
Pusad -B 


5 
2 
2 


Umerkhed - B 


2 


248939 
58840 
73046 
47458 
44767 
34094 
31597 
21293 


56 28 
26 13 
29 15 
24 12 
23 12 
2010 
19 10 
17 9 


9 
3 
4 
3 
2 
2 
2 
2 


4 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
2 


15 
7 
8 
6 
6 
5 
5 
5 


28 
14 
16 
14 
13 
12 
9 
8 


2 
1 
. 
1 

1 
. 
2 
1 


8 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 


Digras - B 


6 
9 
6 
7 
6 
4 
4 


1 
1 
1 
1 


Darwha-C 
Arni-C 
Ghatanji-C 


er 


c 


Amravati : 
Dated the 13th May 2016 . 


D . S . RAJURKAR , 
Regional Director , Municipal Administration 
and Divisional Commissioner , Amravati Division , 

Amravati. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ७- १३ , २०१६/ आषाढ १६- २२ , शके १९३८ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्याच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकाना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


शुक्रवार , जून २४ , २०१६/ आषाढ ३ , शके १९३८ 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३१ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक कक्ष- १९ -प्रस-ग्रापनि- कावि -३१७- २०१६. 

ज्याअर्थी, अकोला जिल्हा परिषद अंतर्गत असलेल्या पंचायत समितीकरिता सध्या लागू असलेल्या अडीच वर्षाच्या कालावधीच्या समाप्तीच्या 
लगतनंतरच्या दिवसापासून सुरू होणा- या कालावधीकरिता ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाने अधिसूचना क्र . पंसनि -२०१६-प्र .क्र .५८( १)-पंरा -२ , 
दिनांक १६ जून , २०१६ अन्वये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व सर्वसाधारण प्रवर्ग यामधील महिलांसह 
खालीलप्रमाणे एकूण सभापती पदे निश्चित करून दिली आहेत . 


अ .क्र . 


प्रवर्गाचे नाव 


पद संख्या 


१ पद 


( २ ) 
अनुसूचित जाती 
अनुसूचित जाती महिला 
अनुसूचित जमाती महिला 


१ पद 


orm० 


१ पद 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


१ पद 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला 


१ पद 


१ पद 


ज 


सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण महिला 


१ पद 


० 


अ- एक - अ - ३ ( १३७९ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ७- १३ , २०१६/ आषाढ १६- २२ , शके १९३८ 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती पदाचे 
आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९६२ मधील नियम २ (फ ) च्या तरतुदींअन्वये मी , जी . श्रीकांत , भाप्रसे , जिल्हाधिकारी , अकोला याद्वारे दिनांक २८ जून , 

र्षाच्या कालावधीसाठी पंचायत समिती सभापती पदांचे आरक्षण दिनांक २३ जन , २०१६ रोजी जाहिर सोडतीत 
खालील नमूद रकाना क्र .( २) मधील पंचायत समितीस , रकाना क्र . ( ३) मधील जागेचे आरक्षण निश्चित करून अधिसूचित 
अ .क्र . पंचायत समितीचे नाव 

आरक्षणाचा प्रवर्ग 


( २ ) 


(३ ) 
सर्वसाधारण महिला 


पंचायत समिती, तेल्हारा 


पंचायत समिती , अकोट 


सर्वसाधारण 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


पंचायत समिती , मुर्तिजापूर 
पंचायत समिती, अकोला 


अनुसूचित जाती 


पंचायत समिती , बाळापूर 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला 


पंचायत समिती , बार्शिटाकळी 


अनुसूचित जमाती महिला 


पंचायत समिती, पातूर 


अनुसूचित जाती महिला 


उपरोक्त नमूद पंचायत समितीचे सभापती पदाकरिता अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ह्या प्रवर्गामधील निवडून 
आलेले सदस्य उपलब्ध नसल्यास त्या सभापती पदाबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत 
समित्या ( सभापती व उपसभापती पदाचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९६२ मधील नियम २ फ (६) च्या तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 


अकोला : 
दिनांक २३ जून २०१६ . 


जी . श्रीकांत , भाप्रसे ., 
जिल्हाधिकारी, 

अकोला. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERN 
MENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH 
ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. 


